केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमांतर्गत विविध 
शैक्षणिक विकास कामांचा राज्य हिछ्यातील पहिल्या 
हिश्सशयातील उर्वरित निधी योजनेच्या PFMS 
प्रणालीवरील Single Nodal Account या खात्यामध्ये जमा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२२ प्र.क्र.४६/का-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: २९/०९/२०२२ 


१. अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्या २८ व्या Empowered Committee च्या 
बैठकीचे इतिवृत्त दि.२७.०८.२०२०. 

२. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.१३/५६/२०२०- 
MsDP-MOMA, दि.३१.०८.२०२० 

३. अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन निर्णय क्र.अविवि-२०२०/प्र.क्र.२०/का-७,दि.२५/०३/२०२१. 

४. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. २१/१७/२०२१- 
MsDP-MOMA, दि.२३/०५/२०२२. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMIVK) गठित 
शक्‍तिप्रदान समितीने दि. २४.०८.२०२० रोजी झालेल्या २८ व्या बैठकीत अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील शैक्षणिक 
विकास कामांच्या ( अतिरिक्‍त वर्ग खोल, अतिरिक्त वर्ग खोलीचा पुर्नबांधणी, ग्रंथाळय कक्ष,संगणक कक्ष, कला व 
हस्तकला कक्ष, स्वच्छतागृह इ.) बांधकामासाठी रू. २४२२.५८ / - लाख इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता 
दिली आहे. सदर प्रस्तावास निधी वितरणाकरिता केंद्र- राज्य हिस्सा हा ६०:४० असून यामध्ये केंद्र शासनाचा 
एकूण हिस्सा रू. १४५३.५४६ लाख व राज्य शासनाचा एकूण हिस्सा रू. ९६९.०३४ लाख इतका आहे. 
२. सदर शैक्षणिक विषयक विकास कामांना केंद्र हिछयातील पहिल्या टप्प्यातील रु. ७२६.६८ / - लाख 
इतका निधी व त्यासमरूप राज्य हिस्स्यातील रू. ४८४.५१६ लाख इतक्या निधी पैकी रू.२४२.२५८ / - लाख असा 
एकूण रू. ९६९.०२६ लाख इतका निधी संदर्भ क्र. ३ वरिल शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आला आहे. परंतु 
कोव्हीड -१९ च्या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाकडून निधी उपलब्ध करून न दिल्यामुळे केंद्र हिऱ्यातील निधीच्या 
समरूप वितरित करावयाचा राज्य हिइऱ्यातील SNA खात्यावर जमा न करण्यात आलेला उर्वरित रू. २४२.२५८ 


लाख इतका निधी योजनेच्या SNA खात्यावर जमा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२२ प्र.क्र.४६/का-७ 

शासन निर्णय :- 

१. संदर्भ क्र. (२) येथील केंद्र शासनाच्या आदेशान्वये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमा अंतर्गत केंद्र शासनाने 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहूल क्षेत्रातील शैक्षणिक विषयक विकास कामांना संदर्भ क्र. ३ शासन निर्णयान्वये केंद्र 
हिइड्यातील पहिल्या टप्प्यातील ५० % प्रमाणे म्हणजे रु. ७२६.६८ / - लाख इतका निधी व त्यासमरूप राज्य 
हिस्स्यातील रू. ४८४.५१६ लाख इतक्या निधी पैकी राज्य हिऱऱ्यातील २५ % प्रमाणे म्हणजेच रू.२४२.२५८ / - 
लाख असा एकूण रू. ९६९.०२६ लाख इतका वितरित करण्यात आला आहे. परंतु कोव्हीड -१९ च्या पार्श्वभूमीवर 
केंद्र वित्त विभागाकडून निधी उपलब्ध न करून देल्यामुळे केंद्र हिऊ्यातील निधीच्या समरूप वितरित करावयाचा 
राज्य हिकऱ्यातील उर्वरित २५% प्रमाणे म्हणजे रू. २४२.२५८ लाख इतका निधी अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक 
विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र. (९) प्रमाणे मंजूर करून वितरीत करण्यास या 


शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


किंमत वितरित करावयाचा पहिल्या 
प्रकल्प किंमत वितरित निधी 
हप्त्यातील उर्वरित निधी 
अ.क्र प्रकल्पाचे नाव 
Se केंद्र केद्र 
केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा हिस्सा । राज्य हिस्सा | एकूण | केंद्रहिस्सा | राज्य हिस्सा 
ez Q 3 8 दु & 9 ८ 8 


शौक्षणिक विषयक 
विकासकांमे (अतिरिक्‍त 


१ ग, ANIA, | १४५३.५ | ९६९.०३ | ७२६.८ | 282.24 | ९६९.०२ पी २४२.२५८ 
संगणक कक्ष, कला व 
हस्तकला कक्ष, 
स्वच्छतागृह) 
एकूण १४५३.५ । ९६९.०३ | ७२६.८ | २४२.२५ | ९६९.०२ | २४२.२५८ 


२. उपरोक्त तक्त्यातील स्तभं क्र.(२) मधील शैक्षणिक विकास बांधकामांना सन २०२२-२३ या वर्षात 
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत रूग्णालय बांधकामाकरीता राज्य हिऱड्यातील पहिल्या टप्प्यातील एकूण 
रू.२४२.२५८/- लाख इतका निधी अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सुपूर्द 
करण्यात येत असून याकरिता ते आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व उपसचिव (अर्थसंकल्प), अल्पसंख्याक 
विकास विभाग हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर रकम सलग्न करण्यात आलेल्या योजनेच्या 
Single Nodal Account खाते क्र.४०५३३३४५६७८ व IFSC CODE - 58॥९००६१५२४ या खात्या मध्ये जमा 


करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२२ प्र.क्र.४६/का-७ 


ठैः 


तक्त्यातील बांधकामांना स्तंभ क्र.(९) 


प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत आतापर्यंत प्रकल्प निहाय निधीचे वितरण करण्यात येत होते. परंतु 
बर्‍याच वेळेस प्रकल्पाकरीता जागा उपलब्ध होत नसते किंवा दुसर्‍या एखाद्या कारणामुळे प्रकल्प सुरू होऊ Wa 
नाही त्यामुळे प्रकल्पाकरीता वितरीत करण्यात आलेला केंद्र हिछ्यातील पहिल्या हप्त्यातील निधी अखर्चित 
राहतो. ही बाब विचारात घेऊन, केंद्र शासनाकडून यापुढे प्रकल्पनिहाय निधी वितरीत करण्यात येणार नाही 
तसेच जर केंद्र शासनाकडून अगोदरच एखाद्या प्रकल्पाकरीता वितरीत करण्यात आलेला निधी राज्य शासनाकडे 
उपलब्ध असेल तर उपलब्ध असलेला निधी गरजेनुसार दुसरा प्रकल्प पूर्ण करण्याकरीता वापरू हाकतीळ आणि 
प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण करतील, sen मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे उपरोक्त 


मध्ये नमूद केल्यानुसार निधी वितरीत करण्यात येत असून सदर निधी 


गरजेनुसार त्याच बांधकांमाना किंवा इतर प्रकल्पाची गरज / प्रगती अहवाल (QPR) / सादर करण्यात आलेले 
उपयोगीताप्रमाणपत्रे (UC) याबाबी विचारात घेऊन इतर प्रकल्पांना सुध्दा गरजेनुसार निधी वितरीत करण्यात 


येईल. 


8. 


षु ह 


६. 


प्रत, 


Cc 40 A क 


केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार विषयांकीत बांधकामातंर्गत केंद्र हिऱ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक 
झेडई-१, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना 
(००) (१७) अल्पसंख्याक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा) ( कार्यक्रमावरील खर्च ) (२२३५ ए ५४३), ३१ 
- सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” तसेच राज्य हिऱऱ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१,२२३५ सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१) (१४ अल्पसंख्याक 
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (राज्य हिस्सा) ( कार्यक्रमावरील खर्च ) (२२३५ ए २३१) ३१- सहाय्यक अनुदान 
(वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ 
अन्वये तसेच वित्त विभाग SAT क्र:२९&/२०२२/व्यय-१, दि.२९/०९/२०२२ अन्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकांरानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०९२९१७४३१८०४१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ASHARANI 
UTTAM PATIL 


Digitally signed by ASHARANI UTTAM PATIL 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPART! 
5.4.20=751b2c8055022d1e34bdf5fdf8e58 1dff6b179e5724ad0 
56226892a67¢1d693, postalCode=4 1 

ber=7 A989AB4DCBODD820E82DC7 14DA83856D0A35 
2671B0E2A141E852BA20FDA0428, cn=ASHARANI UTTAM PATIL 
Date: 2022.09.29 17:46:05 +05'30 


(आ. उ. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा ) मुंबई/नागपूर. 


सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला, मुंबई. 


वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/ व्यय -४ मंत्रालय, मुंबई. 
नियोजन विभाग (कार्या.१४७५). 
कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


८. निवड नस्ती (का.७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


